महिला व बाल विकास विभाग 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत 
आधार नोंदणी करण्यासाठी आधार नोंदणी 
साहित्य संच खरेदी करिता निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४०९(भाग-१)/का.६ 


नवीन प्रशासन भवन ३ रामजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- २८ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा:- 


१. महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१८/प्र.क्र.४०९/का.६, दि. ०६.१२.२०१८ 


२. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१८/प्र.क्र.४०९(भाग-१)/का.६, 


दि. १७.०३.२०२१ 


३. वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१ 
४. महिला व बाल विकास विभाग शा.नि. क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.४०९(भाग-१)/का.६, दि.१५.११.२०२१ 


शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयामधील ३ आधार नोंदणी 


संच उपलब्ध करून देऊन कायम स्वरुपाचे आधार नोंदणी केंद्र स्थापित करणेबाबत निर्देशित केलेले आहे. त्यानुसार 


विभागाने वाचा क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयास ३ आधार नोंदणी संच याप्रमाणे १६५९ 


आधार नोंदणी संच खरेदी करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वाचा क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये आधार नोंदणी साहित्य संच खरेदी करण्यास दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने सन २०२१-२२ 


या आर्थिक वर्षात खाळील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाझीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना 


क्रमांक-२ मध्ये नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ११३७.३५ 


लाख एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 


लेखाशीर्ष 


अर्थसंकल्पित तरतूद 
२०२१-२२ 


वितरीत तरतुद 


प्रस्तावित वितरण 


२ 


२२३६-पोषण आहार 

०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 

१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 

(१०- अंगणवाडीमध्ये सोयी सुविधा पुरविणे 
(१०)(०५)अंगणवाडीमधीलळ लाभार्थ्यांची नोंदणी 
करण्यासाठी आधार नोंदणी मशीन खरेदी करणे. 
(केंद्र हिस्सा ६०% )(कार्यक्रम) 

(२२३६ २०६६) 

५०-इतर खर्च 


१३६८.०० 


६८४.०० 


६८२.४१ 


१०)(०६) अंगणवाडीमधीलळ लाभार्थ्याची नोदणी 
करण्यासाठी आधार नोंदणी मशीन खरेदी करणे. 
(राज्य हिस्सा ४०% )(कार्यक्रम) 
(२२३६ २०७५) 
५०-इतर खर्च 


९१२.०० 


४५६.०० 


४५४.९७ 


एकूण 


२२८०.०० 


११४०.०० 


११३७.३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४०९(भाग-१)/का.६ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०० / व्यय-६, दिनांक २७.१२.२०२१ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२८१७१२५६३०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by VARUDKAR MAHESH ५500१५0 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M: 
2.5.4.20=d93c4961d98086877a404829621 1d7af97 ecfd40d7967c43d20b360d8 
3९०6, pseudonym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564DB, 


ASHOKRAO ० 
(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ 


) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

) मा.मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


Cc 


4 


सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई 
१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


-८४) 


ren S&S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


